शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान 
महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक 
महाविद्यालये यामधील सहाय्यक प्राध्यापकांची कॅस 
योजनेंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये 
स्थाननिश्चिती करणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/२/मशि १ 
मादामा कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
दिनाक : ११ डिसेंबर, २०१९ 


वाचा :- १. विद्यापीठ अनुदान आयोगाची अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०.६.२०१० 

२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. संकीर्ण २०११ (24/99) विशि १ 
दि. १५.२.२०११ 

३. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. एनजीसी २००९/(२४३/०९)/विशि-१, 
दि. १२.८.२००९. 

४. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४, 
दि. ०६.०३.१९९९. 

५. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. एनजीसी - १२९८ /(४६१९)/विशि-४ 
दि. ११.१२.१९९९. 


६. विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे क्र. 9-2/2008(EC/PS)Pt. VIII दि. ७.१२.२०१२ 

७. शासन निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. एससीपी -२०१३/(१९२/१३)/मशि-१, 
दि. ६५.८.२०१३. 

८. शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१३/(प्रक. ४२०/१३) मशि १, दि. ३१.१.२०१५ 

९. शासन निर्णय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग क्र. आप्रयो २०१८/(१६०/१८)/मशि-१, 
दि. २२.११.२०१८ 

qo, संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/टे.क्र. २/न्या.प्र./८५-२०१८/ 
प्रशा-१/१०५, दि. ८.१.२०१९. 

११. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/टे.क्र. २/न्या.प्र./८५-२०१८/ 
प्रशा-१/८२१४, दि. २०.६.२०१९. 

१२. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांचे पत्र क्र. उशिसं-२०१८/टे.क्र.२/न्या.प्र./८५-२०१८/ 
प्रञा-१/८४८१, दिनांक २६.६.२०१९. 


प्रस्तावना :- 


शासकीय महाविद्यालये/विज्ञान संस्था/अध्यापक महविद्यालये यांमधील सहाय्यक प्राध्यापक/ 
शारिरीक शिक्षण निर्देशक/ग्रंथपाल यांना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने त्यांच्या अधिसूचना क्र. एफ 
३.१/२००९, दि. ३०.६.२०१० अन्वये निकष विहित करून सेवांतर्गत प्रगती योजना (Career Advancement 
Scheme) लागू केली आहे. सदर अधिसुचनेतील तरतूदी राज्यात शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०११/ 
(२५/११/विशि १, दि. १५.२.२०११ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. तसेच राज्यातील शासकीय 
कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि झासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील 
अध्यापकांना पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी अनुक्रमे शासन निर्णय दि. ११.१२.१९९९ व 
दि. १२.८.२००९ अन्वये लागू करण्यात आलेल्या आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/२/मशि १ 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या दि. ३०.१०.२०१० च्या अधिसुचनेनुसार राज्यातील शासकीय कला, 
वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यामधील अध्यापकांची 
सहयोगी प्राध्यापक, ग्रेड पे ९०००/- या श्रेणीमध्ये स्थान निश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. एससीपी - 
२०१३/ (१९२/१३)/मशि-१, दि. ५.८.२०१३ अन्वये समिती गठीत करण्यात आली आहे. तथापि सदर 
समितीच्या मान्यतेशिवाय शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांमधील अध्यापकांची अवैधरित्या कॅस अंतर्गत 
ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यात आली असल्याबाबत श्री. अनिलकुमार ठवरे यांनी मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ नागपूर येथे जनहित याचिका क्र. ८५/२०१८ दाखल केली होती. यास्तव, ज्या 
सहाय्यक प्राध्यापकांची कॅस अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- या वेतनश्रेणीत शासन 
मान्यतेशिवाय स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे, ती स्थाननिश्चिती योग्य आहे की नाही हे तपासण्यासाठी 
संदर्भाधिन क्र. ९ येथील दिनांक २२.११.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये छाननी समिती गठित करण्यात 
आली. सदर छाननी समितीचा अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी संदर्भाधिन क्र. १० येथील 
पत्रान्वये शासनास सादर केला. समितीने सादर केलेल्या उक्त अहवालाची शासन स्तरावरुन तपासणी 
(verification) करण्यात यावी तसेच त्यामध्ये दुरुस्ती (७०॥०७॥०॥) करावी असे मा. उच्च न्यायालयाने 
दिनांक २०.३.२०१९ रोजी आदेशा दिले होते. त्यानुसार छाननी समितीच्याअहवाळाची शासन स्तरावरुन 
तपासणी करण्यात आली असता त्यामध्ये त्रुटी आढळल्याने संचालकांना सुधारित अहवाल सादर 
करण्याबाबत कळविण्यात आले होते. संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी त्यांच्या दिनांक २०.६.२०१९ च्या 
पत्रान्वये सुधारित अहवाल सादर केला. संचालकांनी सादर केलेल्या अहवालास अनुसरुन अध्यापकांची 
सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक ५.८.२०१३ अन्वये 
गठित समितीची बैठक दिनांक १७.७.२०१९ रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर समितीने पात्र 
अध्यापकांची सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याची शिफारस केली. दरम्यान मा. 
उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका क्र. ८५/२०१८ मध्ये दिनांक ७.११.२०१९ रोजी पुढीलप्रमाणे आदेश 
दिले आहेत - 


“Tt appears that the petitioner is in Government service and there is no averment in the 
petition that for filing the present Writ Petition for public interest, permission of the 
Competent Authority was obtained as required by the rules. The petitioner in his affidavit 
filed under Rule 7 of the Bombay High Court Public Interest Litigation Rules, 2010 given an 
undertaking to pay cost as shall be ordered by this court, if it is ultimately held that the 
petition is frivolous or has been filed for extraneous consideration and lacks bonafide. We 
fail to understand as to how the petitioner is concerned with the benefits granted to the 
teachers working under the collages/institutions run by the education department of the State 
Government. The petitioner claims to be an active social worker and we are not satisfied 
about the bonafides of the petitioner. Apart from the fact that the Public Interest Litigation 
cannot be entertained in service matters. We therefore, dismiss this petition.” 


मा. उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देऊन जनहित याचिका क्र. ८५/२०१८ निकाली काढली 
आहे. त्यामुळे शासन निर्णय दिनांक २२.११.२०१८ अन्वये संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठित छाननी समितीचा अहवाल व शासन निर्णय दिनांक ५.८.२०१३ अन्वये गठित समितीने दिनांक 
१७.७.२०१९ च्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांमधील 
अध्यापकांची सहाव्या वेतन आयोगांतर्गत सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- मध्ये स्थाननिश्चिती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/२/मशि १ 


शासन निर्णय :- 

शासन निर्णय दिनांक १२.८.२००९ अन्वये शासकीय महाविद्यालये/संस्था यांमधील अध्यापकांना 
सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला असून त्यानुसार त्यांची स्थाननिश्चिती करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय दिनांक १२.९.२००९ मधील नियम क्र. AA) मध्ये Ha अंतर्गत सहयोगी प्राध्यापक (ग्रेड पे 
९०००/- मध्ये पदोन्नतीसाठी खालीलप्रमाणे तरतुदी विहित केलेल्या आहेत - 


(ix) Incumbent Readers and Lecturers (Selection Grade) who have completed 3 years in the 
current pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed in Pay Band of Rs. 37400- 
67000 with AGP Pay of Rs. 9000 shall be re-designated as Associate Professor. 


(x) Incumbent Readers and Lecturers (Selection Grade) who have not completed 3 years in 
the current pay scale of Rs. 12000-18300 on 1.1.2006 shall be placed at the appropriate stage 
in the Pay Band of Rs. 15600-39100 with AGP of Rs. 8000 till they complete 3 years of 
service in the grade of Lecturer (selection Grade)/Reader, and thereafter shall be placed in the 
higher Pay Band of Rs. 37400-67000 and accordingly re-designated as Associate Professor. 


(xii)Assistant Professors completing 3 years of teaching in the AGP of Rs. 8000 shall be 
eligible, subject to other conditions that may be prescribed by the UGC and the University, to 
move to Pay Band of Rs. 37400-67000 with AGP of Rs. 9000 and to be designated as 
Associate Professor. 

तसेच be अंतर्गत स्थाननिश्चितीबाबत युजीसी ने दिनांक ३०.६.२०१० च्या अधिसुचनेन्वये 
खालीलप्रमाणे स्पष्टीकरण दिले आहे - 


6.3.1 — candidates who fulfill all other criteria mentioned in these Regulations, as on 31 
December, 2008 and till the date on which this Regulation is notified, can be considered for 
promotion from the date, on or after 31 December, 2008 on which they fulfill these eligibility 
conditions, provided as mentioned above. 


विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या उक्त तरतुदींनुसार, दिनांक ३०.६.२०१० रोजीपर्यंत निवडश्रेणीत 3 
वर्षे पर्ण झालेल्या अध्यापकांना सहयोगी प्राध्यापक ग्रेड पे ९०००/- वरील पदोन्नतीसाठी API लागू नाही 
तथापि दिनांक ३०.६.२०१० रोजी किंवा त्यानंतर निवडश्रेणीत ३ वर्षे पूर्ण झालेल्या अध्यापकांना 
पदोन्नतीसाठी एपीआय आधारित पीबीएएस पद्धती लागू आहे. 


शासन निर्णय दिनांक २२.११.२०१८ अन्वये संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखाली 
गठित छाननी समितीचा अहवाल, शासन निर्णय दिनांक ५.८.२०१३ अन्वये गठित समितीने दिनांक 
१७.७.२०१९ च्या बैठकीमध्ये केलेल्या शिफारशी, तसेच संबंधित अध्यापकांचे वरिष्ठ श्रेणीमधील 
स्थाननिश्चितीचे शासन निर्णय व कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चितीबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळोवेळी 
विहित केलेल्या तरतुदी विचारात घेऊन, या शासन निर्णयासोबतच्या “प्रपत्र-आ* मध्ये नमूद शासकीय 
कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय/संस्था आणि शासकीय अध्यापक महाविद्यालये यांमधील एकूण ३ 
सहाय्यक प्राध्यापकांची त्यांच्या नांवासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून सेवांतर्गत प्रगती योजनेतंर्गत 
(Career Advancement Scheme) सहयोगी प्राध्यापक वेतनश्रेणीमध्ये (ग्रेड पे ९०००/-) स्थाननिश्चिती 
करण्यास कार्योत्तर मान्यता देण्यात येत आहे. 

उक्त “प्रपत्र-आ” मधील अध्यापकांची वेतन निश्चिती करण्याची कार्यवाही संचालक, उच्च शिक्षण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे करतील. तसेच ज्या अध्यापकांची शासकीय सेवेत रुजू होण्यापूर्वी अशासकीय 
महाविद्यालयातील सेवा विचारात घेऊन स्थाननिश्चिती करण्यात आळी आहे, अज्ञा अध्यापकांनी शासन 
निर्णय क्र. युएसजी १२९८/३४०२६/(४७१२)/ विशि-४ दि. ०६/०३/१९९९ व विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः आप्रयो-२०१८/(१६०/१८)/२/मशि १ 


अधिसूचना क्र. एफ ३.१/२००९ दि. ३०/६/२०१० मधील क्र. १० व १०.१ मध्ये सेवाखंड क्षमापित 
करण्यासंदर्भात विहित केलेल्या अटींची पुर्तता केळी असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी 
संचालक, उच्च शिक्षण यांची राहील. 

यासाठी येणारा खर्च, शासन निर्णय, शिक्षण व सेवायोजन विभाग, क्रमांक एनजीसी २००९/ 
(२४३/०९)/विशि-१, दि. १२/८/२००९ मध्ये दर्शविलेल्या संबंधित अर्थसंकल्पीय लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
दर्शविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२१११५२५१६४२०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


षि Digitally signed by Manisha Pravin Kini 
M anis h a DN: CN = Manisha Pravin Kini, C = IN, 
S = Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Higher Technical 


1 INI Education Department 
Pravin Kini Arr 50 


(म. प्र. किणी) 
सहपत्र :- प्रपत्र- “आ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 


५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ नागपूर 

६. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

८. सर्व प्राचार्य, शासकीय कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालये. 

९. संचालक, वसंतराव नाईक कला व सामाजविज्ञान संस्था, नागपूर. 

१०. संचालक, शासकीय विज्ञान संस्था, मुंबई, नागपूर व औरंगाबाद. 

११. संचालक, न्याय सहाय्यक विज्ञान संस्था, मुंबई, नागपूर, औरंगाबाद 

१२. सर्व प्राचार्य, शासकीय अध्यापक महाविद्यालये. 

१३. सर्व संबंधित सहाय्यक प्राध्यापक/ ग्रंथपाल यांना संबंधित प्राचार्य/संचालक यांच्यामार्फत 
१४. निवडनस्ती/मशि-१ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक आप्रयो- 20S /( 2K O/C) मशि-९ दिनांक 2.22. 202% 
सोबतचे प्रपत्र-आ 


पहयोगी प्राध्यापक 
श्रेणी 


श्रीम. वंदना जुनघरे (क्षिरसागर) गृहविज्ञान |शासकोय विदभ॑ ज्ञान विज्ञान संस्था, ०१.०१.२००६ 
अमरावती 

श्रीम. सुरेखा सराफ (स शासकोय ज्ञान विज्ञान महाविद्यालय २४.१०.२००७ 
औरंगाबाद 


महाविद्यालयाचे नांव 


नांव 


व् ) ग ण : 
पाक्षी चौबळ (शिरीष गि प्पतीश मुं २०.०५.२००७ 


